वर्ष - ११ , अंक - ४८ ] 


MALZE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १०- १६ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


[ पृष्ठे २६ 


अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस -१०२२ / ५६५ / प्र . क्र . ६२ / २०२२ / नवि- ९ - ज्याअर्थी , दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषदेच्या ( जिल्हा धुळे ) मूळ हद्दीसाठी , दुसरी 
सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१०१२ / ५४ ९ ( न ) / 
पुनर्बांधणी क्र .६५ / प्र.क्र .११३ ( न ) / २०१२ / नवि - ९ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१३ पासून 
अंमलात आलेली आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१०१२ / 
५४ ९ ( न ) / पुनर्बांधणी क्र .६५ / प्र.क्र .११३ ( न ) / २०१२ / नवि - ९ , दिनांक १३ जून २०१४ अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक २ ऑगस्ट २०१४ पासून 
अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त दुसरी सुधारित विकास योजना " असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेसाठी मुख्याधिकारी , दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन 
प्राधिकरण " असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजा दोंडाईचा - वरवाडे येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ३४१ ते ३४३ व ३४४ ( पैकी ) ०.३२ हेक्टर 
क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त जागा " असे संबोधले आहे ) आरक्षण क्रमांक १५- “ म्युनिसिपल मार्केट " यासाठी आरक्षित ( यापुढे “ उक्त आरक्षण " असे संबोधले आहे ) 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ०२ , दिनांक १३ डिसेंबर 
२०२१ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण वगळून त्याखालील क्षेत्र वाणिज्य वापर विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला 

आहे ; 


( १ ) 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

भाग १ ( नावि ) ३०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 

आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 


२ 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी , दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद , दोंडाईचा , जिल्हा धुळे यांचे कार्यालयात , 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


देवदत्त रहाणे , 

कार्यासन अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


Mantralaya , Mumbai - 400032 

dated , 25th November 2022 

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 

No. TPS - 1022 / 565 / CR - 62 / 2022 / UD - 09 . Whereas , the Second Revised Development Plan of 
Original limit of Dondaicha - Varwade City , ( district Dhule ) has been Partly sanctioned by the 
Government Vide Urban Development Department's Notification No. TPS - 1012 / 549 ( N ) / Recon.No.65 / 
CR - 113 ( N ) / 2012 / UD - 9 , dated 28th December 2012 and came into force from 15th February 2013 
and Development Plan of Excluded Part has been sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department's Notification No. TPS - 1012 / 549 ( N ) /Recon.No.65/CR-113 ( N ) / 2012 / UD - 9 , 
dated 13th June 2014 and came into force from 2nd August 2014 ( hereinafter referred to as " the 
said Development Plan " ) ; 


and whereas , the Chief Officer , Dondaicha -Varwade Municipal Council is the Planning Authority 
for the said Development Plan ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) ; 


and whereas , in the said Development Plan , land bearing City Survey Nos . 341 to 343 and 344 
( pt . ) admeasuring 0.32 Hector of Mouje Dondaicha - Varwade ( hereinafter referred to as " the said Land " ) 
is reserved as Site No. 15 “ Municipal Market " ( hereinafter referred to as “ the said Reservation " ) ; 


and whereas , the said Planning Authority vide it's General Body Resolution No. 02 , dated 13th 
December 2021 resolved to modify the said Development Plan by deleting the said reservation on the 
said land and land so released to be included in Commercial Zone ( hereinafter referred to as " the said 
Modification " ) , after following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the said Act , 
forwarded the proposal to Government for sanction vide letter dated 27th December 2021 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused ; 


Now therefore in , exercise of powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act 
the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 


This Notification shall be kept open for inspection by the General public during office hours in the 
office of the Chief Officer , Dondaicha - Varwade Municipal Council , Dondaicha , district Dhule . 
This Notification shall also be available on the Government's website www.maharashtra.gov.in 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसं / कक्ष -२ / एसआर -१ / २०१७ / सन २०२२ - ज्याअर्थी , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांनी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये मौजे शिरपूर खु . , तालुका 
शिरपूर येथील ३३/११ के . व्ही . उपकेंद्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव 
१/२०१७ अन्वये भूसंपादन क्षेत्र हे नगरपालिका हद्दीत असल्याने प्राथमिक 
अधिसूचना प्रसिद्ध करावयाची आवश्यकता नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
शिरपूर भाग , शिरपूर यांनी सदरचा प्रस्ताव नगरपालिका हद्दीत असल्याने 
प्राथमिक अधिसूचना कलम ११ ची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आलेली 
नाही , त्यामुळे हरकती प्राप्त होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही , तरी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , 
धुळे यांना सादर करण्याची आवश्यकता नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
शिरपूर भाग , शिरपूर यांच्या अहवालावरून समुचित शासन तथा 
जिल्हाधिकारी , धुळे यांची अशी खात्री झाली आहे की , खालील 


परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी मौजे शिरपूर खु . येथील 
३३/११ के . व्ही . उपकेंद्रासाठी भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , मी , जलज शर्मा , जिल्हाधिकारी , धुळे उक्त नियमाच्या 
कलम २ ( ३ ) ( ई ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या समुचित शासनाच्या 
अधिकारान्वये असे घोषित करतो की , खालील परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद 
केलेले मौजे शिरपूर खु . , तालुका शिरपूर येथील ३३/११ के.व्ही . 
उपकेंद्रासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री 
झालेली आहे . 


DEODATTA RAHANE , 

Section Officer to Government . 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील . 


सर्व्हे 

नंबर 

१ 


१४/१ 


१५ 


परिशिष्ट १ 
जमिनींचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , मौजे शिरपूर खु . 

सिटी सर्व्हे 

नंबर 

२ 


३०७३ 


३०८१ 


संपादित 

एकूण क्षेत्र 

3 

हे . आर 


० ४२ 


० १.६५ 


एकूण 

क्षेत्र 


हे . आर 


O ४२ 


० १.६५ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट २ 

पोलीस आयुक्त यांजकडून 

संदर्भ : - ( १ ) मा . पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
कार्यालयाकडील पत्र क्र . पोमसं / २१ / ७२७२ / Meeting 
Drone - Tech / २०१ / २०१३ , दिनांक १२ ऑगस्ट 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

J 

प्रकल्पाचे नाव : ३३ / ११ के . व्ही . उपकेंद्र मौजे शिरपूर खु . 
तालुका शिरपूर , 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : शिरपूर - वरवाडे , तालुका शिरपूर , जिल्हा 
धुळे नगरपरिषद हद्दीतील मौजे शिरपूर खु . , तालुका शिरपूर येथील 
सर्व्हे नंबर १४/१ , सिटी सर्व्हे नंबर ३०७३ व सर्व्हे नंबर १५ , सिटी 
सर्व्हे नंबर ३०८१ चे क्षेत्रावर ३३/११ के . व्ही . उपकेंद्रासाठी 
भूसंपादन . 


परिशिष्ट 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प " या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 
जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


२०२१ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
कार्यालयाकडील पत्र क्र . एसएसए - ०७२१ / प्र . क्र . १५४ / 
विशा -४ , दि . २० जुलै २०२१ . 


( 3 ) संचालक , माहिती व तंत्रज्ञान , महाराष्ट्र शासन , सामान्य 
प्रशासन विभाग , मुंबई कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र . 
GAD- मातसं ०८८ / ३ / २०१ ९ -० / ० DIT ( MH ) , दिनांक 
११ सप्टेंबर २०१ ९ . 


( ४ ) नागरी विमान मंत्रालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली 
कार्यालयाकडील ड्रोन नियम नोटिफिकेशन , File No. 
AV - 29017 / 37 / 2021 - SDIT - MOCA , दिनांक २५ 


ऑगस्ट २०२१ . 

( ५ ) मा . विशेष पोलीस महानिरीक्षक ( सुरक्षा व सागरी 
सुरक्षा ) , राज्य गुप्तवार्ता विभाग , महाराष्ट्र राज्य , 
मुंबई कडील परिपत्रक क्र . SID / IG - IS / Drone / 
2020-326 , दिनांक २ ९ जानेवारी २०२० . 


( ६ ) इकडील कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक कक्ष -१० / 
विशा / ९ ( २५ ) सुरक्षा / नो ड्रोन फ्लाय झोन मनाई 
आदेश / १४७० / २०२२ , दिनांक १३ मे २०२२ . 


( ७ ) इकडील कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक कक्ष -१० / 
विशा / मनाई आदेश / ३५३६ / २०२२ , नाशिक शहर दिनांक 
२४ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या मनाई आदेशान्वये . 


" 

नो ड्रोन फ्लाय झोन " ( No Drone Fly Zone ) 

मनाई आदेश 


क्रमांक गोपनीय क्र . कक्ष -१० / विशा / ९ ( २५ ) / सुरक्षा / ड्रोन मनाई आदेश / 
३६३० / सन २०२२ . - ज्याअर्थी , नाशिक पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील 
खालील महत्त्वाच्या लष्करी आस्थापना , महत्त्वाची मर्मस्थळे , संवेदनशील 
ठिकाणे व खालील प्रतिबंधित क्षेत्रांच्या ठिकाणी हे “ नो ड्रोन फ्लाय 
झोन ” ( No Drone Fly Zone ) हे संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये घोषित 
करण्यात आलेले आहेत . 

" 


( १ ) स्कूल ऑफ आर्टिलरी , देवळाली कॅम्प , नाशिक . 

( २ ) इंडिया सिक्युरिटी प्रेस , महसूल आयुक्त कार्यालयाजवळ , 
नाशिक रोड , नाशिक , 

( ३ ) करन्सी नोट प्रेस , जेलरोड , नाशिक रोड , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 

( ४ ) एकलहरा थर्मल पॉवर स्टेशन , एकलहरा , नाशिक रोड , 
नाशिक . 

तसेच वर संदर्भ क्रमांक ६ मध्ये नमूद केलेल्या आदेशाचा भंग करून 
बेकायदेशीरपणे ड्रोन उडविल्यामुळे महत्त्वाच्या लष्करी आस्थापना / 
मर्मस्थळे यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे . सदरच्या 
घडलेल्या घटना अतिशय गंभीर असून अशा घटनांपासून भविष्यात 
गंभीर गुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच सदरच्या 
बेकायदेशीर कृत्यांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा , सार्वजनिक सुरक्षितता , संभाव्य 
घातपातील कृत्य अथवा तशा कृत्यांची पूर्वतयारी कट - कारस्थानाचा 
प्रश्न उद्भवला आहे . उपरोक्त बेकायदेशीर उड्डाणामुळे भविष्यात 
कोणत्याही प्रकारचे घातपाती कृत्ये / गुन्हे घडू नये याकरिता त्वरित 
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . 


( ५ ) शासकीय मुद्रणालय , गांधीनगर , नाशिक - पुणे रोड , उपनगर , 
नाशिक . 


( ६ ) श्री काळाराम मंदिर , पंचवटी , नाशिक . 

( ७ ) एअरफोर्स स्टेशन , बोरगड , म्हसरूळ व देवळाली ( साऊथ ) , 
देवळाली कॅम्प , नाशिक . 


( ८ ) कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूल , गांधीनगर , उपनगर , 
नाशिक . 


( ९ ) मध्यवर्ती कारागृह , जेल रोड , नाशिक रोड व किशोर 
सुधारालय , सीबीएस जवळ , नाशिक , 


( १० ) महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी व गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण 
विद्यालय , एमपीए परिसर , त्र्यंबकरोड , नाशिक . 


( ११ ) आकाशवाणी केंद्र , गंगापूर रोड , नाशिक , 

( १२ ) पोलीस मुख्यालय व पोलीस आयुक्त कार्यालय , गंगापूर रोड , 
नाशिक . 


( १३ ) जिल्हा व सत्र न्यायालय , सीबीएस जवळ , अशोक स्तंभ 
रोड , नाशिक . 


( १४ ) जिल्हा शासकीय रुग्णालय , त्र्यंबकरोड , नाशिक , 
( १५ ) रेल्वे स्टेशन , नाशिक रोड व देवळाली कॅम्प , नाशिक . 
( १६ ) महानगरपालिका जलशुद्धीकरण केंद्र , ( एमपीए जवळील , 
शिवाजीनगर , सातपूर येथील व विल्होळी , अंबड , नाशिक 
येथे नव्याने झालेले ) असे मर्मस्थळ / संवेदनशील ठिकाणे 
आहेत . 


( २ ) ज्याअर्थी , नाशिक पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील दोन 
लष्करी आस्थापनांच्या ठिकाणी बेकायदेशीरपणे ड्रोन उड्डाणाच्या 
घटना घडल्या आहेत . जसे , उपनगर पोलीस ठाणे हद्दीतील कॉम्बॅट 
आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूल ( कॅटस् ) , गांधीनगर या प्रतिबंधित 
लष्करी क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे ड्रोनचे उड्डाण केल्याने , उपनगर 
पोलीस स्टेशन येथे दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ रोजी गुन्हा दाखल 
होणे व आडगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत संरक्षण संशोधन आणि 
विकास संस्था ( DRDO ) या प्रतिबंधित क्षेत्राजवळ अनधिकृतपणे ड्रोन 
उडविलेची घटना घडणे व त्यामुळे आडगाव पोलीस स्टेशन येथे 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२२ रोजी गुन्हा दाखल होणे , 


६ 

( ३ ) ज्याअर्थी , संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये नाशिक पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रातील महत्त्वाच्या लष्करी आस्थापना , महत्त्वाची मर्मस्थळे , 
संवेदनशील व प्रतिबंधित क्षेत्रांच्या ठिकाणी ड्रोन उड्डाणास “ नो ड्रोन 
फ्लाय झोन " ( No Drone Fly Zone ) घोषित करण्यात आलेले 
असतानाही वर नमूद केल्याप्रमाणे संवेदनशील ठिकाणी बेकायदेशीपणे 


( ४ ) त्याअर्थी , मी , जयंत नाईकनवरे , पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( सी ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून , नाशिक पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्राकरिता राष्ट्रीय सुरक्षा , सार्वजनिक सुरक्षितता , 
महत्त्वाची मर्मस्थळे , लष्करी आस्थापने , संवेदनशील ठिकाणे , प्रतिबंधित 
क्षेत्र इत्यादींना धोका निर्माण झाल्याने , खालीलप्रमाणे आदेश पारीत 
करीत आहे . 


४. ( १ ) नाशिक पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील ड्रोन मालक , 
चालक / ऑपरेटर यांनी ते नाशिक पोलीस आयुक्तालयातील ज्या 
पोलीस स्टेशन हद्दीत रहावयास आहेत अथवा व्यवसाय करतात त्या 
पोलीस स्टेशनला आपले ड्रोन तत्काळ जमा करावेत . 


४. ( २ ) नाशिक ड्रोन मालक , चालक , ऑपरेटर यांना कोणत्याही 
कार्यक्रमाकरिता त्यांच्या ड्रोनद्वारे छायाचित्रीकरण करावयाचे असल्यास , 
त्यांनी ड्रोन वापरण्याची पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून प्रथम परवानगी 
घ्यावी . सदर परवानगी संबंधित पोलीस स्टेशनला दाखवून जमा 
केलेला आपला ड्रोन घ्यावा व सशुल्क पोलीस कर्मचाऱ्याच्या 
देखरेखीखाली कार्यक्रमाचे चित्रीकरण करावे . छायाचित्रीकरण संपल्या 
नंतर आपला ड्रोन पुन्हा संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा करावा . 


४. ( ३ ) सदरचे आदेश हे शासकीय , निमशासकीय , लष्करी 
एअरफोर्स , निमलष्करी दले यांच्या स्वतःचे मालकीच्या ड्रोन वापरासाठी 
लागू असणार नाहीत , परंतु , त्यांना नाशिक शहर आयुक्तालयाच्या 
नागरी हवाई क्षेत्रामध्ये उड्डाण करण्याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला 
आगाऊ माहिती देणे आवश्यक राहील . 


४. ( ४ ) सदरचा आदेश हा आज दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ 
रोजीचे ००.०० वाजेपासून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे 
२४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . सदरचा आदेश माझे सही 
शिक्क्यानिशी आज रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे . 


नाशिक शहर , ३० सप्टेंबर २०२२ . 


जयंत नाईकनवरे , 
पोलीस आयुक्त , 
नाशिक शहर . 


Sr. 

No. 


No. HKW / E.L . & M.L./9679/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


1 

1 


2 


3 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 

BY // c . PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


5 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Shri . S. S. Gosavi , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . M. V. Kurtadikar , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . P. R. Sitre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . P. R. Sitre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . P. R. Sitre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Order 


Shri . A. A. Nandgaonkar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 

Judge , Shrirampur . 


Nature and Period of Leave 


3 

Earned Leave from 25th July 2022 
to 27th July 2022 with permission 
to leave headquarters from 25th July 
2022 after office hours to 28th July 
2022 before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
19th July 2022 to 24th July 2022 . 


Earned Leave from 13th June 2022 
to 18th June 2022 prefixing holidays 
on 11th June 2022 and 12th June 
2022 and suffixing holiday on 19th 
June 2022 with permission to leave 
headquarters from 10th June 2022 
after office hours to 20th June 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 29th June 2022 
to 30th June 2022 with permission 
to leave headquarters from 29th 
June 2022 after office hours to 30th 
June 2022 before office hours . 


Earned Leave from 4th July 2022 
to 8th July 2022 prefixing holidays 
on 3rd July 2022 and suffixing 
holidays on 9th July 2022 and 10th 
July 2022 with permission to leave 
headquarters from 2nd July 2022 
after office hours to 11th July 2022 
before office hours . 


Extended Earned Leave Ex post 
facto from 22nd July 2022 . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Shri . M. V. Kurtadikar , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Smt . M. A. Baraliya , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . M. K. Jadhav , 
District Judge - 6 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . M. K. Jadhav , 
District Judge - 6 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . M. K. Jadhav , 
District Judge - 6 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . S. B. Korhale , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


Sr. 

No. 


1 

6 


Sr. 

No. 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , 

Nature and Period of Leave 


Ahmednagar , 30th July 2022 . 


1 

1 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


2 

Shri . G. G. Bharane , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


3 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


3 

Earned Leave from 28th July 2022 
to 6th August 2022 suffixing holidays . 
on 7th August 2022 with permission 
to leave headquarters from 27th July 
2022 after office hours to 8th August 
2022 before office hours . 


No. HKW / E.L. & M.L./9682/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


2 

Smt . K. B. Patil , 

Secretary , 

District Legal Services 
Authority , Ahmednagar . 


BY // c . DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Shri . V. R. Patil , 

7th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . S. G. Agrawal , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Order 


Name of the Judicial 

Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


MILIND V. KURTADIKAR , 

// c . Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


Nature and Period of Leave 


Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


3 

Medical Leave Ex post facto from 
22nd July 2022 to 26th July 2022 . 


Earned Leave from 1st August 2022 
to 3rd August 2022 prefixing holidays 
on 31st July 2022 with permission 
to leave headquarters from 30th July 
2022 after office hours to 4th August 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 25th July 2022 
to 27th July 2022 with permission 
to leave headquarters from 25th July 
2022 before office hours to 28th July 
2022 before office hours . 


6 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Shri . R. S. Rote , 

2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . G. D. Nirmale , 
8th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . H. R. Jadhav , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


( 


Sr. 

No. 


1 


4 


5 


6 


7 


8 


( ) 


9 


10 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , 

Nature and Period of Leave 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Shri . B. B , Shelke , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . D. M. Zate , 

17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . T. M. Nirale , 
18th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . G. B. Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . V. K. Jadhav , 
Extra Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . G. M. Sadhale , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrigonda . 


Shri . M. A. Shilar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


3 


Extended Earned Leave Ex post 
facto on dated 21st July 2022 . 


Earned Leave from 29th July 2022 
to 30th July 2022 suffixing holidays 
on 31st July 2022 with permission 
to leave headquarters from 28th July 
2022 after office hours to 1st August 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 25th July 2022 
to 27th July 2022 . 


Medical Leave from 20th July 2022 
to 22nd July 2022 . 


Medical Leave from 11th July 2022 
to 22nd July 2022 prefixing holidays 
on 9th July 2022 and 10th July 2022 
and suffixing holidays on 23rd July 
2022 and 24th July 2022 with 
permission to leave headquarter . 


Earned Leave from 25th July 2022 
to 29th July 2022 . 


Earned Leave from 1st August 2022 
to 3rd August 2022 prefixing holidays 
on 31st July 2022 with permission 
to leave headquarters from 30th July 
2022 after office hours to 4th August 
2022 before office hours . 


Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Charge is kept 

4 


Shri . D. M. Zate , 

17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . T. M. Nirale , 

18th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . D. M. Zate , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . D. H. Dabhade , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . G. B. Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Shri . B. D. Pandit , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Sr. 

No. 


1 


11 


12 


13 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , 

Nature and Period of Leave 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Smt . P. D. Yavatkar , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 


Smt . A. A. Kulkarni , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 


Smt . R. S. Tapadiya , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahuri . 


3 


Ahmednagar , 30th July 2022 . 


Earned Leave from 1st August 2022 
to 3rd August 2022 prefixing holidays 
on 31st July 2022 with permission 
to leave headquarters from 30th July 
2022 after office hours to 4th August 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 1st August 2022 
to 8th August 2022 with permission 
to leave headquarters from 1st 
August 2022 to 8th August 2022 . 


Medical Leave Ex post facto from 
25th July 2022 to 27th July 2022 
with permission to leave 
headquarters from 25th July 2022 
to 27th July 2022 . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 

Charge is kept 
4 


Shri . R. R. Pande , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


1st August 2022 to 
5th August 2022 and 
7th August 2022 to 
8th August 2022 
Shri . S. V. Khaire , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata , 


९ 


6th August 2022 

Shri . A. S. Deshpande , 

Joint Civil Judge , Junior 

Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahata . 


Smt . P. S. Bidkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahuri . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


MILIND V. KURTADIKAR , 

// c . District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 

आदेश 


क्रमांक प्रशासन / कासोदा परिसर सह गृहता / नोंदणी रद्द / ४०६ / 
सन २०२२. - मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये कासोदा परिसर सहकारी गृहतारण संस्था 
मर्यादित , कासोदा , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक जावक क्रमांक ७ ९ ३ , दिनांक १३ ऑक्टोबर १ ९ ८ ९ 
असा असून या संस्थेचे अवसायक श्री . व्ही . जे . पाटील यांच्या या 
कार्यालयास दाखल केलेल्या अंतिम अहवालानुसार या सहकारी 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झालेली 
आहे , असे समजण्यात यावे , ही संस्था निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात 
असल्याचे बंद झाले आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०२२ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

एरंडोल , ७ जुलै २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक प्रशासन / साने गुरुजी सहकारी गृहता / नोंदणी रद्द / ४१८ / 
सन २०२२. - मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये साने गुरुजी सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित , 
एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक जावक क्रमांक ८३० , दिनांक २५ ऑगस्ट १ ९९ ८ असा 
असून या संस्थेचे अवसायक श्री . व्ही . बी . पवार यांच्या या 
कार्यालयास दाखल केलेल्या अंतिम अहवालानुसार या सहकारी 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झालेली 
आहे , असे समजण्यात यावे , ही संस्था निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात 
असल्याचे बंद झाले आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जुलै २०२२ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 


एरंडोल , १२ जुलै २०२२ . 


गुलाब पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एरंडोल , 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १७२७ / सन २०२२ - श्री . सी . एस . 
दातीर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
यांना दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ पावेतो 
अशी एकूण ४ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सी . एस . दातीर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


वरीलप्रमाणे दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम 
३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . एस . दातीर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

नंदुरबार , ८ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी / एमएच -२३१२ / १७३३ / सन २०२२. - श्री . व्ही . एम . 
वैद्य , तद्ब्र जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
यांना दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ अशी 
एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . वैद्य यांना तर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 

Order 

पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . एम . वैद्य तद्ब्र जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . सी . एस . दातीर , जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी सांभाळला होता . 


श्री . व्ही . एम . वैद्य तद्ब्र जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी सादर केले आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एम . वैद्य तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


नंदुरबार , ८ ऑगस्ट २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 7775 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for five ( 5 ) days with effect 
from 14th July 2022 to 18th July 2022 is hereby 
granted to Smt . S. M. Joshi , 5th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Kulkarni , 6th Joint 
Civil Judge . Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
14th July 2022 to 18th July 2022 . 

Nashik , 4th August 2022 . 


No. EST / Leave / 7776 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from 20th July 2022 to 21st July 2022 is hereby 
granted to Shri . S. B. Mane , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Chandwad . 


११ 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . P. B. Joshi , Civil Judge . 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik with effect from 20th July 2022 to 
21st July 2022 . 

Nashik , 4th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7777 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for thirteen ( 13 ) days with 
effect from 14th July 2022 to 26th July 2022 is 
hereby granted to Shri . P. P. Giri , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Igatpuri . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . M. M. Alone , Civil 
Judge . Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Igatpuri with effect from 14th July 
2022 to 26th July 2022 . 

Nashik , 4th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7778 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 10th August 2022 
to 12th August 2022 prefixed holidays falling on 
9th August 2022 suffixed 2nd Saturday and 
Sunday , Independence day falling on 13th August 
2022 to 15th August 2022 with permission to 
leave headquarters is hereby granted to Smt . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 
V. R. Mane , 7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


१२ 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Kulkarni , 6th Joint 
Civil Judge . Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 8th 
August 2022 after office hours to 16th August 
2022 before office hours . 

Nashik , 4th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7795 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for six ( 6 ) days with effect 
from 11th July 2022 to 16th July 2022 prefixed 
2nd Saturday and Sunday falling on 9th July 2022 
and 10th July 2022 suffixed Sunday falling on 
17th July 2022 with permission to leave 
headquarters is hereby granted to Shri . A. R. 
Mukkanvar , Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad Railway . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. A. Lomte , Civil 
Judge . Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Manmad City with effect from 11th 
July 2022 to 17th July 2022 . 

Nashik , 25th July 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7797 / 2022.- Earned Leave for 
six ( 6 ) days with effect from 1st August 2022 to 


6th August 2022 prefixed Sunday holidays falling 
on 31st July 2022 suffixed holiday falling on 7th 
August 2022 with permission to leave 
headquarters is hereby granted to Shri . M. S. 
Borale , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. S. Deshmukh , Joint 
Civil Judge . Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 30th July 2022 after office hours to 8th 
August 2022 before office hours . 

Nashik , 4th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7798 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from 14th July 2022 to 15th July 2022 is hereby 
granted to Smt . K. B. Gite , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Sinner . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . R. R. Kulkarni , Joint 
Civil Judge . Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinner with effect from 
14th July 2022 to 15th August 2022 . 


VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 27th July 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 

Judicial Magistrate , Niphad with effect from 30th 
July 2022 after office hours to 3rd August 2022 
before office hours . 

Nashik , 4th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7799 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for four ( 4 ) days with effect from 
25th July 2022 to 28th July 2022 prefixed 4th 
Saturday and Sunday falling on 23rd July 2022 
and 24th July 2022 with permission to leave 
headquarters is hereby granted to Shri . B. D. 
Pawar , Ad - hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. V. Gujarathi , District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Niphad 
with effect from 25th July 2022 after office hours 
to 28th July 2022 before office hours . 

Nashik , 4th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7800 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 1st August 2022 to 
2nd August 2022 prefixed Sunday falling on 31st 
July 2022 with leave to headquarter is hereby 
granted to Smt . A. L. Saraf , 2nd Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . J. V. Bhende , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 


Order 


१३ 


No. EST / Leave / 7801 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for six ( 6 ) days with effect from 
12th July 2022 to 17th July 2022 is hereby 
granted to Smt . A. A. Pandule , 7th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nimse , 6th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
12th July 2022 to 17th July 2022 . 

Nashik , 4th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7802 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 3rd August 2022 to 
4th August 2022 is hereby granted to Shri . A. T. 
Kale , Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. L. Saraf , 2nd Joint 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 3rd 
August 2022 to 4th August 2022 . 

Nashik , 4th August 2022 . 


१४ 


Order 


No. EST / Leave / 7784 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from 3rd August 2022 to 4th August 2022 is 
hereby granted to Smt . B. N. Ichpurani , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . D. P. Kaduskar , 3rd 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
3rd August 2022 to 4th August 2022 . 

Nashik , 6th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7785 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 16th August 2022 
to 20th August 2022 prefixed 2nd Saturday and 
Sunday and holiday falling on 13th August 2022 
to 15th August 2022 and suffixed Sunday falling 
on 21st August 2022 with permission to leave 
headquarters is hereby granted to Smt . V. S. 
Malkalpatte - Reddy , District Judge - 12 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Dr. Shri . U. J. More , District 
Judge - 13 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 12th August 2022 after office 
hours to 22nd August 2022 before office hours . 
Nashik , 6th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7786 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 10th August 2022 
to 12th August 2022 prefixed holiday falling on 
9th August 2022 and suffixed 2nd Saturday , 
Sunday and Holiday falling on 13th August 2022 
to 15th August 2022 with permission to leave 
headquarters is hereby granted to Shri . V. S. 
Kulkarni , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. U.Kadam , District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 10th August 2022 to 12th August 
2022 and along with charge of District Judge - 1 
and Additional Sessions Judge , Niphad for 
MCOC on 9th August 2022 . 

Nashik , 6th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7787 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for three ( 3 ) days with effect 
from 28th July 2022 to 30th July 2022 suffixed 
Sunday falling on 31st July 2022 is hereby 
granted to Smt . S. N. Bhalerao , District Judge - 10 
and Additional Sessions Judge , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . R. M. Shinde , District . 
Judge - 11 and Additional Sessions Judge , Nashik 
on 28th July 2022 with Smt . V. S. Malkalpatte 
Reddy , District Judge - 12 and Additional Sessions 
Judge , Nashik with effect from 29th July 2022 to 
30th July 2022 . 

Nashik , 4th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7788 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 1st August 2022 
to 3rd August 2022 prefixed Sunday falling on 
31st July 2022 is hereby granted to Shri . S. G. 
Baokar , Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . D. S. Zanvar , Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 1st 
August 2022 to 3rd August 2022 . 

Nashik , 4th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7789 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from 29th July 2022 to 30th July 2022 suffixed 
Sunday falling on 31st July 2022 is hereby 
granted to Shri . D. S. Zanvar , Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . B. N. Ichpurani , 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
29th July 2022 to 30th July 2022 . 

Nashik , 4th August 2022 . 


Order 


१५ 


No. EST / Leave / 7791 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 3rd August 2022 to 
4th August 2022 with permission to leave 
headquarters is hereby granted to Shri . B. V. 
Wagh , District Judge - 4 and Additional Sessions 
Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . V. P. Desai , District 
Judge - 5 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 2nd August 2022 after office 
hours to 5th August 2022 before office hours . 

Nashik , 4th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7792 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for two ( 2 ) days with effect from 
25th July 2022 to 26th July 2022 prefixed 4th 
Saturday and Sunday falling on 23rd July 2022 
and 24th July 2022 is hereby granted to Smt . R. 
M. Shinde , District Judge - 11 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 

By District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge 

Order 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . V. S. Malkalpatte - Reddy , 
District Judge - 12 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 25th July 2022 to 26th 
July 2022 . 

Nashik , 4th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7793 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for two ( 2 ) days with effect from 
29th July 2022 to 30th July 2022 suffixed 
Sunday falling on 31st July 2022 is hereby 
granted to Smt . R. M. Shinde , District Judge - 11 
and Additional Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . V. S. Malkalpatte - Reddy , 
District Judge- 12 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 29th July 2022 to 30th 
July 2022 . 


S. D. JAGMALANI , 

Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 4th August 2022 . 


No. EST / Leave / 7794 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for two ( 2 ) days with effect from 
20th July 2022 to 21st July 2022 is hereby 
granted to Shri . K. K. Chafale , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nikam , 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
20th July 2022 to 21st July 2022 . 


VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 

Nashik , 4th August 2022 . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक वि -५ / शिवगिरी सेवा / सह . संस्था / नोंदणी / २६ ९ ३ / सन २०२२ 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , श्री . नरेंद्र हिरामण पवार मुख्यप्रवर्तक 
यांनी नियोजित शिवगिरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , 
तालुका ा - जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल / ओ / ७०२३ / सन २०२२ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


नाशिक , २८ जुलै २०२२ . 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 

नाशिक . 


Order 

No. HKW / E.L. & M.L./9034/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. Name and Designation of Nature and Period of Leave 
No. Judicial Officers 


1 


1 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


4 


5 


2 


Smt . G. D. Nirmale , 
8th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3 Shri . I. M. Naikwadi , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . S. A. Sayyed , 
Civil Judge , Senior 
Division , Ahmednagar . 


Shri . B. B. Shelke , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . D. H. Dhabhade , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


3 


Medical Leave from 6th July 2022 
to 8th July 2022 suffixing holiday on 
9th July 2022 . 


Earned Leave from 11th July 2022 
to 13th July 2022 prefixing holidays 
on 9th July 2022 and 10th July 2022 
with permission to leave headquarter 
from 8th July 2022 after office hours 
to 14th July 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 11th July 2022 
to 13th July 2022 prefixing holidays 
on 9th July 2022 and 10th July 2022 
with permission to leave headquarter 
from 8th July 2022 after office hours 
to 14th July 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 18th July 2022 
to 20th July 2022 with permission 
to leave headquarter from 18th July 
2022 to 20th July 2022 . 


Earned Leave from 13th June 2022 
to 18th June 2022 prefixing holidays 
on 11th June 2022 and 12th June 
2022 and suffixing holiday 19th June 
2022 with permission to leave 
headquarter from 10th June 2022 
after office hours to 20th June 2022 
before office hours . 


१७ 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Shri . S. S. Parve , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . R. D. Chavan , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Ahmednagar . 


Shri . P. B. Remane , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . D. M. Zate , 

17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . G. B. Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


१८ 


Sr. 

No. 


1 


6 


7 


8 


9 


10 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , 

Nature and Period of Leave 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Shri . D. H. Dhabhade , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . D. H. Dhabhade , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . B. D. Pandit , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . A. M. Husain , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Newasa . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Shrigonda . 


Smt . A. S. Birajdar , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


Shri . V. I. Shaikh , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


3 


Earned Leave from 27th June 2022 
to 29th June 2022 prefixing holidays 
on 25th June 2022 and 26th June 
2022 with permission to leave 
headquarter from 24th June 2022 
after office hours to 30th June 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 5th July 2022 
to 6th July 2022 with permission to 
leave headquarter from 4th July 
2022 after office hours to 7th July 
2022 before office hours . 


Medical Leave from 27th June 2022 
to 3rd July 2022 suffixing holidays 
on 25th June 2022 and 26th June 
2022 . 


Earned Leave from 11th July 2022 
to 13th July 2022 prefixing holidays 
on 9th July 2022 and 10th July 2022 
with permission to leave headquarter 
from 8th July 2022 after office hours 
to 14th July 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 6th July 2022 
to 8th July 2022 suffixing holidays . 
on 9th July 2022 and 10th July 2022 
with permission to leave headquarter 
from 5th July 2022 after office hours 
to 11th July 2022 before office 
hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
4th July 2022 to 5th July 2022 . 


Earned Leave from 11th July 2022 
to 13th July 2022 prefixing holidays 
on 9th July 2022 and 10th July 2022 
with permission to leave headquarter 
from 8th July 2022 after office hours 
to 14th July 2022 before office 
hours . 


Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Charge is kept 
4 


Shri . G. B. Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . G. B. Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . M. A. Shilar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . G. B. Yadav , 
Civil Judge , Senior 
Division , Newasa . 


Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Shri . V. I. Shaikh , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


Smt . A. S. Birajdar , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


Sr. 

No. 


1 


11 


12 


13 


14 


15 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , 

Nature and Period of Leave 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Smt . E. V. Dhande , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Smt . A. S. Gunjawate , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Smt . S. U. Jaguste , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shevgaon . 


Shri . M.W.A.M.J. Shaikh , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Karjat . 


Shri . A. S. Deshpande , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahata . 


3 


Earned Leave from 12th July 2022 
to 16th July 2022 suffixing holidays 
on 17th July 2022 with permission 
to leave headquarter from 11th July 
2022 after office hours to 18th July 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 4th July 2022 
to 8th July 2022 prefixing holidays 
on 3rd July 2022 and suffixing 
holidays on 9th July 2022 and 10th 
July 2022 with permission to leave 
headquarter from 2nd July 2022 
after office hours to 11th July 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 8th June 2022 
to 10th June 2022 . 


Earned Leave from 13th June 2022 
to 16th June 2022 prefixing holidays 
on 11th June 2022 and 12th June 
2022 with permission leave 
headquarter from 10th June 2022 
after office hours to 17th June 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 11th July 2022 
to 16th July 2022 prefixing holidays 
on 9th July 2022 and 10th July 2022 
and suffixing holidays on 17th July 
2022 with permission leave 
headquarter from 8th July 2022 after 
office hours to 18th July 2022 before 
office hours . 


Earned Leave from 14th July 2022 
to 16th July 2022 suffixing holidays 
on 17th July 2022 with permission 
to leave headquarter from 13th July 
2022 after office hours to 18th July 
2022 before office hours . 


Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Charge is kept 
4 


Smt . A. S. Gunjawate , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Smt . S. V. Jadhav , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


१ ९ 


Smt . A. S. Birajdar , 

Civil Judge , Junior 

Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


Shri . D. M. Giri , 

Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Karjat . 


Shri . D. M. Giri , 

Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Karjat . 


Shri . S. V. Khaire , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 


२० 


Sr. 

No. 


1 


16 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , 

Nature and Period of Leave 


Sr. 

No. 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


1 


2 


Ahmednagar , 18th July 2022 . 


1 


Smt . P. S. Bidkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Rahuri . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 
Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


3 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


Earned Leave from 20th June 2022 
to 22nd June 2022 prefixing 
holidays on 19th June 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 18th June 2022 after office 
hours to 23rd June 2022 before 
office hours . 


2 


Shri . S. S. Gosavi , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Order 


No. HKW / E.L. & M.L./9051/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Charge is kept 
4 


Nature and Period of Leave 


3 


18th June 2022 after 
office hours to 
19th June 2022 
Smt . A. S. Wadkar , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 

Magistrate , First Class , 
Rahuri 


20th June 2022 to 

23rd June 2022 before 

office hours 

Smt . R. S. Tapadiya , 

Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahuri . 


SUNIL S. GOSAVI , 

District Jude - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


Earned Leave from 6th July 2022 
to 8th July 2022 with permission to 
leave headquarter from 5th July 
2022 after office hours to 9th July 
2022 before office hours . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Smt . M. A. Baraliya , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 

Judge , Ahmednagar . 


Sr. 

No. 


1 


2 


3 


4 


5 


( ) 


6 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , 

Nature and Period of Leave 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Shri . M. V. Kurtadikar , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Smt . V. S. Sahare , 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . W. J. Daithankar , 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . S. B. Korhale , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


Shri . D. R. Deshpande , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


3 


Earned Leave from 6th July 2022 
to 8th July 2022 suffixing holidays . 
on 9th July 2022 and 10th July 2022 
with permission to leave headquarter 
from 5th July 2022 after office hours 
to 11th July 2022 before office 
hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
28th June 2022 to 2nd July 2022 
suffixing holiday on 3rd July 2022 . 


Earned Leave from 6th July 2022 
to 8th July 2022 suffixing holidays 
on 9th July 2022 and 10th July 2022 
with permission to leave headquarter 
from 5th July 2022 after office hours 
to 11th July 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 2nd July 2022 
to 6th July 2022 . 


Medical Leave Ex post facto from 
1st July 2022 to 6th July 2022 . 


Earned Leave from 12th July 2022 
to 13th July 2022 with permission 
to leave headquarter from 12th July 
2022 to 14th July 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 11th July 2022 
to 16th July 2022 suffixing holidays 
on 17th July 2022 with permission 
to leave headquarter from 11th July 
2022 after office hours to 18th July 
2022 before office hours . 


Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Charge is kept 
4 


Smt . M. A. Baraliya , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . M. R. Natu , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . M. R. Natu , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . M. R. Natu , 
District Judge - 8 and 

Additional Sessions 

Judge , Ahmednagar . 


Shri . B. M. Patil , 
District Judge - 2 and 

Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


Shri . B. M. Patil , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


२१ 


२२ 


Sr. 

No. 


1 

7 


8 


9 


10 


11 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , 

Nature and Period of Leave 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Shri . A. A. Nandgaonkar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . A. A. Nandgaonkar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 1 and 
Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . M. S. Shaikh , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


Shri . G. G. Bharane , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


3 

Earned Leave from 18th July 2022 
to 21st July 2022 prefixing holidays 
on 17th July 2022 with permission 
to leave headquarter from 16th July 
2022 after office hours to 22nd July 
2022 before office hours . 


Ahmednagar , 18th July 2022 . 


Earned Leave from 16th August 
2022 to 20th August 2022 prefixing 
holidays on 14th July 2022 and 15th 
August 2022 suffixing holidays on 
21st August 2022 with permission 
to leave headquarter from 13th 
August 2022 after office hours to 
22nd Augsut 2022 before office 
hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
27th June 2022 to 30th June 2022 . 


Earned Leave from 11th July 2022 to 
14th July 2022 prefixing holidays on 9th 
July 2022 and 10th July 2022 with 
permission to leave headquarter from 
8th July 2022 after office hours to 15th 
July 2022 before office hours . 


Earned Leave from 18th July 2022 
to 22nd July 2022 prefixing holiday 
on 17th July 2022 and suffixing 
holidays on 23rd July 2022 and 24th 
July 2022 with permission to leave 
headquarter from 16th July 2022 
after office hours to 23rd July 2022 
before office hours . 


Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Charge is kept 
4 


Judicial Charge 
Shri . V. Y. Jadhav , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa 
Administrative Charge 
Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Assistant Sessions . 
Judge , Shrirampur . 


Judicial Charge 
Shri . V. Y. Jadhav , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa 
Administrative Charge 
Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . G. G. Bharane , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . N. G. Shukla , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SUNIL S. GOSAVI , 

Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
आदेश 

यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आलेले होते . 

६ 

क्रमांक बी / एमएच -२३१२ / १७३५ / सन २०२२ - श्रीमती वाय . के . 
राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ६ 
ऑगस्ट २०२२ पावेतो ४ दिवस वैद्यकीय रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . श्रीमती वाय . के . राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक 
३ ऑगस्ट २०२२ रोजीची मंजूर केलेली किरकोळ रजा रद्द करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती वाय . के . राऊत यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आलेले होते . 


वरीलप्रमाणे दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
कार्यभार श्री . निलेश बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती वाय . के . राऊत , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 

असत्या . 


नंदुरबार , ८ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी / एमएच -२३१२ / १६ ९ ० / सन २०२२. - श्री . दिपक जी . 
कंखरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धडगाव यांना दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ६ ऑगस्ट 
६ 
२०२२ पावेतो ४ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . दिपक जी . कंखरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव 


२३ 


वरीलप्रमाणे दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेता त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . वा . जी . दुबे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांनी सांभाळावा . 


मा . मुख्य न्यायदंडाधिकारी सो . , नंदुरबार यांचा कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक ३/२०२२ , दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ अन्वये दिनांक ७ ऑगस्ट 
२०२२ रोजी फक्त रिमांडचा कार्यभार श्री . व्ही . व्ही . निवघेकर 3 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा यांनी सांभाळावा . 

, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिपक जी . कंखरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धडगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धडगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , ४ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 


८ 

क्रमांक बी / एमएच -२३१२ / १६ ९ २ / सन २०२२. - श्री . आर . जी . 
मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार 
यांना दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ पावेतो 
५ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . जी . मलशेट्टी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


श्री . आर . जी . मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वाक्षांकित यांचेकडेस राहील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . जी . मलशेट्टी , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार हे वर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

आदेश 

नंदुरबार , ४ ऑगस्ट २०२२ . 


२४ 


आदेश 


क्रमांक बी / एमएच -२३१२ / १७०६ / सन २०२२. - श्री . व्ही . व्ही . 
निवघेकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शहादा यांना दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ३ 
ऑगस्ट २०२२ पावेतो २ दिवस अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


३ 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . व्ही . निवघेकर यांना 3 रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


वरीलप्रमाणे दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ 
पर्यंतचा कार्यभार श्री . जी . बी . जानकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांनी सांभाळला 
होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . व्ही . निवघेकर , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


नंदुरबार , ६ ऑगस्ट २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


क्रमांक बी -१ / ४१६४ / सन २०२२. - श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक २ ९ जुलै २०२२ ते दिनांक ३१ जुलै २०२२ 
पावेतो अशा एकूण ३ दिवसांच्या अर्जित रजेस याद्वारे मंजुरी देण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी यांना 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या 
कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा श्री . शाहनवाज शब्बीर सैय्यद , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . चैतन्य 
हरिश्चंद्र कुलकर्णी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , ३० जुलै २०२२ . 


अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक बी -१ / ४२५४ / सन २०२२. - श्रीमती यास्मीन गुलामगौस 
देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना 
दिनांक २५ जुलै २०२२ ते दिनांक २६ जुलै २०२२ पावेतो अशा एकूण 
२ दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख 
यांना जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्रीमती यास्मीन गुलामगौस 
देशमुख यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आलेले होते . 


-३ 

श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश - ३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एजाज हुसैन 
सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 


श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती यास्मीन 
गुलामगौस देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे , ४ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -१ / ४२५५ / सन २०२२. - श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत , 
तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश - ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना 
दिनांक १३ जून २०२२ ते दिनांक १८ जून २०२२ पावेतो अशा एकूण 
६ दिवसांच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस दिनांक ११ जून २०२२ 
( दुसरा शनिवार ) , दिनांक १२ जून २०२२ ( रविवार ) व दिनांक 


२५ 


१ ९ जून २०२२ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत 
यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -८ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत , तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश - ८ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . संघरत्न चंद्रभान 
पठारे , तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिपक 
लक्ष्मणराव भागवत , जिल्हा न्यायाधीश - ८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ४ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -१ / ४२५६ / सन २०२२. - श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत , 
जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१३ जुलै २०२२ ते दिनांक २२ जुलै २०२२ पावेतो अशा एकूण १० 
दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक २३ जुलै २०२२ ( चौथा शनिवार ) , 
दिनांक २४ जुलै २०२२ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे 
मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १२ जुलै २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत 
यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -७ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७ , २०२२ / अग्रहायण १० - १६ , शके १ ९ ४४ 
श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत , जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात आलेला आहे . 


२६ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिपक 
लक्ष्मणराव भागवत , जिल्हा न्यायाधीश ७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , ४ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४३०६ / सन २०२२. - श्री . निखील अजितकुमार 
गुप्ता , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २६ 
जुलै २०२२ या एक दिवसासाठी भोगलेल्या दोन दिवसांच्या अर्धवेतनी 
रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . निखील अजितकुमार गुप्ता यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच श्री . निखील अजितकुमार गुप्ता यांचे वरीलप्रमाणे 
अर्धवेतनी रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


श्री . निखील अजितकुमार गुप्ता , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . अय्युब बाबु शेख , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . निखील 
अजितकुमार गुप्ता , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्धवेतनी रजेवर गेले नसते , तर 


ते सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ५ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -१ / ४३१८ / सन २०२२ - श्रीमती यास्मीन गुलामगौस 
देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना 
दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ पावेतो अशा 
एकूण ३ दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख 
यांना जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्रीमती यास्मीन गुलामगौस 
देशमुख यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आलेले होते . 


श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मोहन गुलाबराव 
चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 


श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती यास्मीन 
गुलामगौस देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


धुळे , ६ ऑगस्ट २०२२ . 


मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
धुळे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


